जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद व भोकरदन 
जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद व भोकरदन 
तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०१ फेब्रुवारी, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्रमुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो/४११०, दि.१६/१२/२०२२. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्रमुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो/१९४, दि.१७/०१/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद व भोकरदन तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, जालना यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, जालना यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, जालना यांचा ठराव विचारात घेऊन जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद व भोकरदन 
तालुक्यातील BSS इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१०/नियोजन-२ 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ | साखळी क्रमांक | cola दर्जान्नती 
अ.क्र रस्त्याचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी) 
| चांडोळ-बुलडाणा जिल्हा सरहद्द इतर जिल्हा । (०/०० ते ७/५००) ५४.२०० | प्रमुख जिल्हा 
सिंधी-खासगांव-कुंभारी फाटा | मार्ग-०९ । ७.५०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-६१ 
रामा-२२८ सिपोरा-देऊळझरी- | इतर जिल्हा | (०/०० ते ११/७००) 
जाफ्राबाद-टाकळी-गारखेडा मार्ग -१५७ |।११.७०० कि.मी. 
बोरखेडी _ तडेगाव नळणी | इतर जिल्हा (o/o0 8 34/00) 
(खु) जवखेडा ठोंबरे रामा-२२३ ते | मार्ग -१७१ । ३५.०० कि.मी. 
केदारखेडा रस्ता. 

२. | टेभुर्णी-आंबेगाव- गाढेगव्हाण रामा- | इतर जिल्हा | (0/00 ते १७/००) ५१.०० | प्रमुख जिल्हा 
२२६ तोंडोळी रामा-२२३ देऊळगाव | मार्ग -७५ | १७.०० कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-६२ 
ताड- टाकळी-हिवर्डी ताकळी- इतर जिल्हा | 07०5 ते 99/00) 
बाजड-राजाळ-कोपर्डावाडी-रामा- मार्ग -१६ | 99.00 कि.मी. 
२१५-कुंभारी-नांजा-तूपेवाडी- इतर जिल्हा । 070 व 93/00) 
सुभानपूर-आव्हाणा ते औरंगाबाद | मर्ग _ ८३ | १३.०० कि.मी. 
जिल्हा सरहद्द रस्ता. इतर जिल्हा । 6700 व 40/00) 

मार्ग -१५ ।१०.०० कि.मी. 

३. ।देऊळगाव राजा विदर्भ सरहद । इतर जिल्हा | (०/०० ते 48/00) | ५९.५०० | प्रमुख जिल्हा 
सातेफळ-पोखरी-देळेगव्हाण- मार्ग-१५९ |।१४.०० कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-६३ 
रामा-२१६-पळसखेडा  पिंपळे- 
तपोवन गोंधन-खापरखेडा- | इतर जिल्हा | (0/00 ते १४/००) 
तडेगाव-बरंजळा साभळे-टाकळी | मार्ग -१६६ | 98.00 कि.मी. 
दावतपूर सिपोरा बाजार-वडरऱोेत- त OR EOEES 
दानापूर-कठोरा बाजार ते रामा- 

न्या मार्ग -१७२ ।३१.५०० कि.मी. 
२१४ रस्ता. 

४. ।एकेफळ-रा.मा.२१५-पिप्री- इतर जिल्हा | (0/00 ते १२/००) ३९.०० | प्रमुख जिल्हा 
पिंपळगाव कोलते-वजीरखेडा-| मार्ग-८४ | 92.00 कि.मी. कि.मी | aries 
देऊळगाव-प्रजिमा-७-खंडाळा- इतर जिल्हा । (०/०० ते १२/००) 
कठोर-जेनपूर-मुठाड ते रा.मा. ५१ | मार्ग-९० |।१२.०० कि.मी. 
रस्ता. इतर जिल्हा । (०/०० ते १५/००) 

मार्ग -०४ ।१५.०० कि.मी. 
एकूण २०३ .७०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१०/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील जालना जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २०३.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(११८०.५०० + २०३.७००) म्हणजेच १३८४.२०० कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत २०३.७०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१७२२.८०० -२०३.७००) म्हणजेच 
१५१९.१०० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०२०२१६०७१६९९१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

प्रत - 

) जिल्हाधिकारी, जालना. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जालना. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 

) 


Cc av A -O 


Cc 


रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


4 


G ८४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


